राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत "पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना" प्रकल्प 
सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२०/प्र.क्र.९७/१३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ ऑक्टोंबर,२०२१ 


वाचा:- १) शासन पत्र कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. RKV-0120/C.R.14/14-A, दि. ५/७/२०१३ चे पत्र. 
२) कृषि आयुक्तालय, पुण यांचे पत्र क्र.मराफऔवमं/रोपवाटिका/२५४११/२०२१, 
दि.५/८/२०२१ 


प्रस्तावना: 

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला क्षेत्र आहे. भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन 
शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकार रोपवाटीका योजना 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठीची प्रस्तावित खर्च 
मर्यादा व अनुदानाची मर्यादा ही प्रचलित केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत खर्च व 
अनुदान मर्यादेनुसार असल्याने सदर प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून राबविण्यास मान्यता 
देण्यासाठी प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी स्थापित 
केलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असता. सदर 
प्रस्तावास समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव यांनी मान्यता दिल्याने याबाबत उचित शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्ळोक 
अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना अंतर्गत राबविण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे राहील:- 
(१ योजनेचे महत्व: 
महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असून राज्यात मोठ्या प्रमाणात फळे व भाजीपाला 
पिकांचे व्यवसायिक पध्दतीने लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. तसेच त्यांची निर्यातही मोठ्या 
प्रमाणात करण्यात येते. मागील २ ते ३ वर्षापासून पिकाचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे 
शेतकऱ्यांचे कल वाढत आहे. यादृष्टीने भाजीपाला रोपांची नियंत्रीत वातावरणामध्ये तयार झालेली 
किड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक 
तालुक्यात दर्जेदार कलमे/रोप तयार करणाऱ्या लहान रोपवाटीका उभारण्यास वाव आहे. 
(२) योजनेचे उद्देश: 
१) भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व किडरोग मुकत रोपे निर्मिती करून उत्पन्न व उत्पादनात 
वाढ करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.९७/१३-ओ 


२) रोपवाटीकेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची शेतीपुरक व्यवसायाची संधी उपलब्ध करुन देणे. 

३) पिक रचनेत बदल घडवून आणणे व नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. 

४ HaHa आर्थिक उत्पन्न व भाजीपाला उत्पादनात वाढ करणे. 
(३) योजनेची व्याप्ती व उदिष्टे: 

राज्यातील सर्व जिल्हयात भाजीपाला व रोपवाटीका स्थापन करण्यासाठी ही योजना 
राबविण्यात यावी. सदर योजने अंतर्गत १००० लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्टे ठरविण्यात येत आहे. 
(४) योजनेतील घटक:- 

भाजीपाला रोपवाटीका स्थापन करण्यासाठी खालील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देणे आवश्‍यक आहे. त्यामध्ये शोडनेट, पॉलीटनेल, नॅपसॅक पावर स्प्रेअर व प्लास्टीक क्रेटस्‌ हे 
घटक आहेत. यापैकी स्थानिक परिस्थितीनुसार पॉलीटनेलची उभारणी करणे ऐच्छिक राहील. 
(५) अर्जाची पध्दत व निवड: 

प्रकल्पांतर्गत महाडिबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्याचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची 
निवड लॉटरी (Lottery) पध्दतीने करण्यात यावी. 
(६) लाभार्थी निवडीचे निकष: 

अ) अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ovo हे. (१ एकर) जमिन असणे 
MASA आहे. 

ब) रोपवाटीका उभारण्यासाठी पाण्याची कायमची सोय असणे आवश्‍यक आहे. 
(७) लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम: 

१. महिला कृषि पदवी/पदवीका धारक 

२. शहोतकरी महिला गट 

३. भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व शेतकरी गट 

४. सर्वसाधारण शहोतकरी 

याप्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील. 
(८) भाजीपाला रोपवाटीका योजनेचा वित्तीय आराखडा 


अ. | घटक राफअ | आर्थिक लाभार्थी । व्यापलेले | प्रकल्प खर्च | राकृवियो 
क्र. मापदंड | सहाय्य (५० | संख्या क्षेत्र (रु.लाख) । मार्फत 
टक्के आवश्‍यक 
प्रमाणे) निधी 
(रु.ळाख) (रु.लाख) 
q ]ोडनेट We ३.८० १.९० ३८००.०० १९००.०० 
(१००० चौ.मी.) 
2. | प्लास्टीक टनेल-२ युनिट | ०.६० | ०.३० १००० ४०० ६००.०० | 300,00 
३ | नॅपसॅक पावर स्पेअर-१ | ०.०७६ | 0.03¢ ७६.०० ३८.०० 
नग 
४ | प्लास्टिक क्रेटस्‌ gaat | ०.१२४ | ०.०६२ १२४.०० ६२.०० 
५ | प्रशासकीय खर्च प्रकल्प णि शि शि शि | २३.०० 
खर्चाच्या १ टक्का 
एकूण:- | ४.६० | २.३० ४६००.०० | २३२३.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.९७/१३-ओ 


(९) रोपवाटीकांचा संभावीत वापर: 

१) भाजीपाला: पिके टोमॅटो, वांगी, कोबी, फुलकोबी, मिरची, कांदा, शिमला मिरची 
इत्यादी व इतर पिके. 

२) फळपिके: पपई, aT इत्यादी. 

(१०) योजने अंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षण: 

भाजीपाला रोपवाटिकांचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या लाभार्थ्यांना तीन ते पाच दिवसांचे 
तांत्रिक प्रशिक्षण हॉर्टीकल्वर ट्रेनिंग सेंटर, तळेगाव दाभाडे, कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती व 
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ (MCDC) पुणे येथे घेणे अनिवार्य राहील. 

(११ अर्थसहाय्याचे स्वरूप: 

१) सदर प्रकल्प राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या धर्तीवर राबविण्यात येईल. सदर 
योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारणी झाल्यानंतर मोका तपासणी करुन ५० टक्के प्रमाणे अनुदान 
वितरीत करण्यात यावे. (रु.२.३० लाख कमाल मर्यादा) 

२) सदर झासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, 
शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा, केंद्रीय 
दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे या 
संदर्भातील निरिक्षण यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

(१२) आवश्‍यक निधी: 

३४ जिल्हात १००० रोपवाटीकांकरीता योजनेचा एकुण खर्च रु.४६००.०० लाख इतका 
असून राकृवियो योजनेतून सन २०२१-२२ व २०२२-२३ साठी रु. २३२३.०० लाख निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

(१३) योजनेचा कालावधी: 
सदर योजनेचा कालावधी २ वर्षाचा राहील (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) 
(१४) योजनेची अंमलबजावणी: 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत सदरची योजना राबविण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२७११३२१७३१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.10.27 11:36:35 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित:- 
१) आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.९७/१३-ओ 


२) संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
४) सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
५) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


६) विभागीय कृषि सह संचालक, पुणे. 

७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे, 
८) जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे. 

९) निवड नस्ती/कार्या.१३-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


